सन 2020-29 या आर्थिक वर्षाकरीता वनमहोत्सव 
(२४०६ ८५५१) लेखाशीर्षांतर्गत अनुदान 
वितरण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२०/प्र.क्र.४५/फ-११ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३१.०३.२०२१ 
वाचा:- 


Kell 


१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क.६४/अर्थ-३, दि.१५.३.२०२१ 

२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, ( अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) म.रा. नागपूर, यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/पी/ 
यो/नबाप्र/ प्र.क्र.१४/४९४/२०२०-२१/,दि. १९.३.२०२१. 

३) शासन निर्णय समक्रमांक, दिनांक १०.८.२०२० 

४ शासन निर्णय समक्रमांक, दिनांक २४.२.२०२१ 

५) शासन निर्णय समक्रमांक, दिनांक २२.३.२०२१ 


यस्तावना:- 

दिनांक १५ जून ते ३० सप्टेंबर हा काळ वन महोत्सवाचा काळ म्हणून साजरा करण्यात येतो. या 
कालावधीत वनीकरणासाठी लोकांना वृक्ष लागवडीसाठी VET करण्याच्या दृष्टीने शासनामार्फत सवलतीच्या 
दराने रोपांचा पुरवठा करण्यात येत असतो. 
2, सदर योजनेसाठी मागणी क्र. सी-०७-२४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (99)(38) वन महोत्सव (2¥0G C449) 
या लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२०-२१ करिता सुधारित अर्थसंकल्पीय अंदाज व त्यानुसार बीडीएसवर वितरित 
करण्यात आलेल्या निधीचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे :- 


(रु. लाखात) 
वनमहोत्सव ०२-मजूरी | २१-पुरवठाव | २६-जाहिरातव एकूण 
सामग्री प्रसिध्दी 
सुधारित अर्थसंकल्पीय ९९५.९० ७४६.९३ २.०५ १७४४.८८ 
निधी 
यापूर्वी वितरित केलेला ९९५.९० 3९८.३६ ०.८० १३९५.०६ 
निधी 


३. सदर योजनेंतर्गत २१ साहित्य व पुरवठा उदिष्टाअंतर्गत रू. ३४८.५७ लक्ष निधी उपलब्ध करून देण्याची 
विनंती प्रधान मुख्य वनसरंक्षक ( अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास ), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र २ च्या 
पत्रान्वये केली आहे. त्यानुसार निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय :- 


सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या “वन महोत्सव (२४०६८५५१)” या योजनेकरिता 
सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात खाली नमूद केल्याप्रमाणे निधी वितरित करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२०/प्र.क्र.४५/फ-११ 


(रु. लाखात) 
अ.क्र. योजनेचे नांव उदिष्ट सुधारित आतापर्यंत | शिल्लक निधी निधी 
अर्थसंकल्पिय, वितरीत वितरणास 
अंदाज करण्यात मान्यता 
आलेला निधी 
षि वन महोत्सव २१ साहित्यव |  ७४६.९३ ३९८.३६ ३४८.५७ ३४८.५७ 
हत पुरवठा 


२. सदर निधी नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत घ्यावयाच्या कामाची अंमलबजावणी कृती आराखड्याप्रमाणे, 
विहित कार्यपध्दतीनुसार आणि ठरविलेल्या मुदतीत करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक 
सूचना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना द्याव्यात आणि अंमलबजावणीबाबत वेळोवेळी आढावा घ्यावा. सदर निधी मंजूर 
असलेल्या योजनांवरच खर्च करण्यात यावा. मंजूर निधीपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी 
दक्षता घ्यावी. 

३. सदर निधी वितरित करण्यापूवी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास ) , महाराष्ट्र 
राज्य, नागपूर यांनी सदर योजनेसाठी सन २०१९-२० करिता वितरित केलेला निधी अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणालीव्यतिरिक्‍त अन्यत्र ठिकाणी वळता केला नसल्याची खात्री करावी. 

४. सदर निधी खर्च करताना वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन परिपत्रकातील तरतूदी व 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका यामध्ये उल्लेख केलेल्या तरतुदींनुसार व 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे. सदर निधी दि.३१.३.२०२१ पर्यंत निश्चितपणे खर्च होईल याची 
खात्री करावी. सदर निधी कोणत्याही परिस्थितीत खर्च न होता त्यांच्या अधिनस्त क्षेत्रिय अधिकारी/ मंडळे/ 
महामंडळे यांच्या बँक खात्यात, स्वीय प्रपंजी खात्यात अथवा शासकीय लेख्याबाहेर ठेवता येणार नाही. 

५. जिल्हानिहाय वितरीत तरतुदीची माहिती व राबविण्यात आलेल्या कार्यक्रमाची/झालेल्या खर्चाचा 
तपशील शासनास दरमहा विहित प्रपत्रात सादर करण्यात यावा. तसेच योजनेचे संनियंत्रण प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्यामार्फत व्हावे. 


६. सदर योजने अंतर्गत होणारा खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२०-२१ च्या मंजूर 
अर्थसंकल्पीत निधीतून वित्त विभागाच्या दिनांक ०४.०५.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयास अनुसरुन खर्ची 
टाकण्यात यावा. 

“मागणी क्र.सी-०७ 

२४०६, वनीकरण व वन्यजीवन, 

राज्य योजनेंतर्गत योजना (११)(३४) वनमहोत्सव योजनंतर्गत (राज्य) (२४०६ ८५५१). 

२१- साहित्य व पुरवठा 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२०/प्र.क्र.४५/फ-११ 


9 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक.१७८, व्यय-१०, दिनांक.३१.३.२०२१ 


अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०४०११६०६५७१०१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Maharashtra, ou=Revenue 
stalCode=400032, 


Arvind Shankar &. 
Apte sah eset So Ie 


Date: 2021.04.01 16:14:25 +05'30' 


(अरविंद आपटे) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 


- प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४. मुख्य वनसंरक्षक ( प्रादेशिक ) (११ वृत्त 


९ 


. वनसरंक्षक , सामाजिक वनीकरण (६ वृत्त) 


विभागीय वन अधिकारी,सामाजिक वनीकरण (सर्व जिल्हे) 


. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २ , मुंबई व नागपूर, 
. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई ४०० ०३२ 


१०. निवासी परिक्षा लेखा अधिकारी,मुंबई 

११. वित्त विभाग,व्यय-१०,अर्थसंकल्प-०६ मंत्रालय, मुंबई-३२ 

92. कार्यासन अधिकारी, फ-२,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१३. कार्यासन अधिकारी, ब-१,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४. उप सचिव/अवर सचिव (सवी, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१५. निवडनस्ती फ-११. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


